भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११० /२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १०.१०.२०१९ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने, खाळी नमूद केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ- 
१११९/प्र.क्र.(५) (१० /२०१९/दहा, दिनांक २७.०९.२०१९ आणि ३०.०९.२०१९ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने 
नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
श्री.अश्विन मुद्गल, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, | प्रशासकीय कारणास्तत व 
भाप्रसे, (२००७) नागपूर विभाग, नागपूर. लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
जिल्हाधिकारी, नागपूर. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


श्री.आर.एच.ठाकरे, जिल्हाधिकारी, नागपूर.  । प्रशासकोय कारणास्तत व 
भाप्रसे, (२०१०) लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
अतिरिक्‍त महापालिका आयुक्त, नियुक्ती करणे आवश्यक 
नागपूर महानगरपालिका, असल्याने. 


नागपूर. 

श्री.एम.जे.प्रदीप चंद्रन, जिल्हाधिकारी, भंडारा. प्रशासकीय कारणास्तत व 

भाप्रसे, (२०१२) लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 

अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नियुक्ती करणे आवश्यक 

नाशिक विभाग, नाशिक. असल्याने. 

दिनांक ३०.०९.२०१९ रोजी करण्यात आलेल्या बदली / पदस्थापना. 

श्री.बी.वेणुगोपाल रेड्डी, भाप्रसे, | व्यवस्थापकीय संचालक, | प्रशासकोय कारणास्तत व 
महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग | ळोकहितास्तत नियुक्‍ती करणे 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. | विकास महामंडळ, मुंबई. | आवश्यक असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११०/२०१९/दहा 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 
श्री.संतोष कुमार, भाप्रसे (१९९४) | मा.राज्यपाल यांचे प्रधान | wry कारणास्तत व 


व्यवस्थापकीय संचालक, | सचिव. मुंबई. ळोकहितास्तव नियुक्‍ती करणे 
महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग आव्यक असल्याने. 
विकास महामंडळ, मुंबई. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१२०७४३८१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
hara: 


Sarita Rishi 
=G | Ad stration Department, 
postalCode=400032, st=Mahi hi 
B d k 2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e 
a Nn e a | 3e9ce591f826d8193080c68a08b8, 
jalNumbé 40a06 3b6b4e8F59F9 1f350aa6fec292 
5Sdb5bf8829c64d6c44e00a701 cd. =! 


Deshmukh Rishi andl Desh 130 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
४. संबंधित अधिकारी, 

५. संबंधित कार्यालय, 

६. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

८. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


